वन्यप्राण्यांचे हल्ल्यामुळे मनुष्यहानी व VTA मृत / 
अपंग / जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये 
वाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वनविभाग 
शासन निर्णय क्र.डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१ 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २३ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-१०.०८/प्रक्र.२७०/फ-१, 
दिनांक ०२/०७/२०१०. 

२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, 
दिनांक ३०/०३/२०१३. 

३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, 
दिनांक २९/०५/२०१३. 

४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-०४१३/प्रक्र.१२३/फ-१, 
दिनांक २५/११/२०१३. 

५. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-२०१२/प्रक्र.३३७/फ-१, 
दिनांक १६/०१/२०१५. 

६. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी-०९१५/प्रक्र.३०५/फ-१, 
दिनांक ११/११/२०१६. 

७. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलळपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१, 
दिनांक ११/०७/२०१८. 

८. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१, 
दिनांक २८/११/२०१८. 

९. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१, 
दिनांक २६/०८/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

वाघ, बिबटया, अस्वळ, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती 
व रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हानी झाल्यास दिनांक ०२/०७/२०१०, दिनांक 
३०/०३/२०१३ , दिनांक २९/०५/२०१३, दिनांक १६/०१/२०१५, दिनांक ११.११.२०१६ व दिनांक 
२८.११.२०१८ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींनुसार अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबंधितांना अदा 
करण्यात येते. तसेच उक्त वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे गाय, बैल, WU, मेंढी, बकरी किंवा इतर 
पश्ुधनाचा मृत/ अपंग / जखमी झाल्यास दिनांक ११/११/२०१६ च्या शासन निर्णयामधील 
तरतुदींनुसार अर्थसहाय्याची रक्‍कम संबंधितास अदा करण्यात येत आहे. वन्यप्राणी हल्यामध्ये 
मनुष्य हानी तसेच WA मृत/ अपंग / जखमी झाल्यास देण्यात येणा-या अर्थसहाय्याची रक्‍कम 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१ 


कमी असल्यामुळे त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तसेच मा. मंत्री (वने), 
महाराष्ट्र राज्य यांनी दिलेले निर्देश, जनप्रतिनिधींकडून अर्थसहाय्यामध्ये वाढ करण्याबाबत होणारी 
मागणीस अनुसार वन्यप्राण्याकडुन होणा-या मनुष्यहानी व पश्ुधन हानी प्रकरणी देण्यात येणा-या 


अर्थसहाय्याचे रक्कमेत वाढ करण्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे. 


शासन निर्णय :- 


वाघ, बिबटया, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती व 


रानकुत्रे (ढोल) यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी तसेच पश्शुधनाचा मृत्यू झाल्यास खालीलप्रमाणे अर्थ 


सहाय्य देण्यात यावे. 
व्यक्ती मृत झाल्यास, कायम अपंग झाल्यास किंवा जखमी झाल्यास खालील प्रमाणे 
अर्थसहाय्याची रक्‍कम देण्यात यावी. 

अक्र तपशिल देय असलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम 

Lae | 2 3 

र व्यक्‍ती मृत झाल्यास रुपये २०,००,०००/- पैकी रु. १०,००,०००/- (रु. दहा लक्ष 
फक्त) देय असलेल्या व्यक्‍तीला तात्काळ धनादेझाद्वारे व 
उर्वरित रक्‍कम रु. १०,००,०००/- (रु. दहा लक्ष फक्‍त) 
त्यांच्या राष्ट्रीयकृत बॅकेत असलेल्या दरमहा व्याज देणा- 
या संयुक्‍त खात्यामध्ये ठेव रक्‍कम (फिक्स डिपॉसीट) जमा 
करण्यात यावी. 

२ व्यक्‍ती कायम अपंग झाल्यास रुपये ५,००,०००/- 

3 व्यक्‍ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास । रुपये १,२५,०००/- 

४ व्यक्‍ती किरकोळ जखमी झाल्यास औषधोपचारासाठी येणारा खर्च देण्यात यावा. मात्र 
खाजगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे अगत्याचे 
असल्यास त्याची मर्यादा रुपये २०,०००/- (रु. वीस हजार 
फक्त) प्रती व्यक्ती अशी राहील. शक्यतो औषधोपचार 
शासकीय/जिल्हा परिषद रुग्णालयात करावा. 

पशुधन मृत्यू/अपंग/जखमी प्रकरणी द्यावयाची नुकसान भरपाई 
अ.क्र. | WMATA (पाळीव प्राण्याचे) नाव देय असलेल्या नुकसान भरपाईची रक्‍कम 


२ 


3 


गाय, म्हेस व IH यांचा मृत्यु झाल्यास 


बाजार भाव किंमतीच्या ७५% किंवा रु. ७०,०००/- 
(रु. सत्तर हजार wan या पैकी कमी असणारी 
रक्‍कम. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१ 


२ मेढी, बकरी व इतर VATA यांचा मृत्यू 
झाल्यास (* वन्यजीव (संरक्षण) 
अधिनियम, १९७२ मधील कलम २ 
(१८-) प्रमाणे ) 


बाजार भाव किंमतीच्या ७५% किंवा रु. १५,०००/- 
(रु. पंधरा हजार wan या पैकी कमी असणारी 
रक्‍कम. 


3 गाय, म्हैस, बेळ, या जनावरांना कायम 
अपंगत्व आल्यास 


बाजार भाव किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १५,०००/- 
(रु. पंधरा हजार wan या पैकी कमी असणारी 
रक्‍कम. 


४ गाय, म्हैस, बैल, मेढी, बकरी व इतर 
पशुधन जखमी झाल्यास 


औषधोपचारासाठी येणारा खर्च देण्यात यावा. 
औषधोपचार शासकीय / जिल्हा परिषद 
पशुचिकित्सालयात करणेत यावा. देय रक्‍कम मर्यादा 
बाजार भावाचे २५% किंवा रु. ५०००/- (रु. पाच 
हजार फक्त) प्रति जनावर यापैकी कमी असणारी 
रक्‍कम, उक्त नुकसान भरपाई पशुवैद्यकीय 
आधिका-याने दिलेल्या प्रमाणपत्राचे आधारे देण्यात 


यावी. 


2. 


Cc 
ae 


&. 


वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत झालेल्या व्यक्‍तीच्या वारसांना देय अर्थसहाय्याच्या रक्‍्कमेपैकी रु. 
१०,००,०००/- (रु. दहा लक्ष फक्त) देय असलेल्या व्यक्‍तीला तात्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित 
रक्‍कम रु. १०,००,०००/- (रु. दहा लक्ष फक्त) रु. ५.०० लक्ष ५ वर्षाकरिता फिक्स डिपॉझीटमध्ये 
ठेवावे आणि उर्वरित ५.०० लक्ष १० वर्षाकरीता फिक्स डिपॉझिट मध्ये ठेवावे. दहा वर्षानंतर 
वारसांना पूर्ण रक्‍कम मिळेल. 


. वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे व्यक्‍ती मृत/ अपंग / जखमी झाल्यास मृत व्यक्‍तीच्या वारसांना अर्थसहाय्य 


देण्यासाठी असलेल्या इतर अटी व शर्ती शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी- 
१०.०८/प्रक्र.२७०/ फ-१, दिनांक ०२/०७/२०१०, शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग 
क्र.डब्ल्यूएलपी-२०१२/ प्रक्र.3३७/ फ-१, दिनांक ३०/०३/२०१३ , शासन निर्णय, महसूल व वन 
विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी- २०१२/ WH.330/ फ-१, दिनांक २९/०५/२०१३, व झासन निर्णय, 
महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलपी- ०७१८/ प्रक्र.२६७/ फ-१, दिनांक २६/०८/२०१९ प्रमाणे 


कायम राहिल. 


. वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे पद्नुधनाचा मृत/ अपंग / जखमी झाल्यास अर्थसहाय्य देण्यासाठी असलेल्या 


अटी व शर्ती शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.डब्ल्यूएलळपी-०९१५/प्रक्र.3०५/फ-१, दिनांक 
११/११/२०१६ प्रमाणे कायम राहिल. 


. सदर बाबीचा खर्च वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या हानीसाठी नुकसान भरपाई (अनिवार्य), २४०६ २३६६ 


या लेखाशिर्षांतर्गत करण्यात येईल. 


उपरोक्‍त तरतुदी शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांका पासून लागू करण्यात येत आहेत. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०७१८/प्र.क्र.२६७/फ-१ 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६८९/व्यय-१०, दिनांक 
२३.०८.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥॥8/89॥॥.9०५.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०८२४१२०९१७५४१९ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५॥00९$-॥॥९॥१॥७॥॥ ण, 


31 8f8c37f3ae7 c36F2 
erialNumber=57 12ce2d7a095c22e97ebb8f03c668b 12eba1dbO 
S AWA R D E KA R dd8e284883b7bd7fa74da65d, cn=SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


Date: 2022.08.24 12:15:15 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत माहिती आणि उचित कार्यवाहीसाठी :- 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) 

) 

) 

) 


अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबइ 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
१०) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, सामाजिक वनीकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वनविकास महामंडळ, नागपूर 
१२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपूर / पश्चिम ,मुंबई. 
१३क्षेत्र संचालक व्याघ्र प्रकल्प, सर्व 
१४) मुख्य वनसंरक्षक / वनसंरक्षक (प्रादेशिक), सर्व. 
१५) वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली 
) 
) 
) 
) 
) 


(३ 


vo 


9g) उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक /वन्यजीव) सर्व 

१७)महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई / नागपूर 
१८)वित्त विभाग (व्यय-१० कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१९) वन कक्षातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

20) फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती). 


स 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


